कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
अन्नधान्य पिकांकरीता अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी 
पहिल्या हप्त्याचा सन २०२०-२१ करीता रु. ९३०.२२१ 
लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : असुअ-२०२०/प्र.क्र.४१/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २८ जानेवारी, २०२१ 


संदर्भ:- 

. कृषीव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, दि१९/०४/२०१७ 

वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४ मे.२०२० 

वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२० 

कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 

FileNo.2-9/2020, NFSM, दि. २९/०४/२०२० 

५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.२-१६/२०२०-॥७॥॥ (FTS: ८३२७७, Dt.20/04/2020 

६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४ अ, दि.२८/०५/२०२० 

७. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.२०-२७/२०१७-॥१$॥॥ (CA-V), दि.०१/०६/२०२० 

८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि२०-२१/प्र.क्र.०९/१३६०५/२०२०, 
दि.०३/०६/२०२० 

९. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. असुअ-२०२०/प्र.क्र.३२/४ अ, दि.०१/१०/२०२० 

१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राअसु-२०२०/प्र.क्र.५१/४ अ, दि.२६/११/२०२० 

११. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राअसु-२०२०/प्र.क्र.४६/४ अ, दि.०२/१२/२०२० 

१२. सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.११/अर्थसंकल्प (विघयो), 
दि.१८/०१/२०२१ 


ae) 


७८ AWD A 


प्रस्तावना :- 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन २०२०-२१ अतंर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता केंद्र शासनाने 
दि. २०/०५/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये ₹ २३३८९.२३० लाख इतक्या वार्षिक कृती आराखड्यास मंजूरी प्रदान 
केलेली आहे. कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाच्या दि.०४/०५/२०२० च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.२ 
नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - अन्नधान्य पिकांकरीता दि.२८/०५/२०२० व दि.०१/१०/२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये एकूण ₹ १३८१३.३४ लाख रकमेचा पिकनिहाय वार्षिक कृती आराखडयास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.४१/४अओ 


(रु.लाख) 


: . एकूण ए मंजूर आराखडा 
अन्वये मंजूर कृती आराखडा मंजूर कृती आराखडा एकूण मंजूर कृती आराखडा 


नह 
१ 


भरड धान्य 
पा ६६०.०० | ४४०.०० | ११००.०० | १५८३.२३ | १०५५.४९ | २६३८.७२ | २२४३.२३ | १४९५.४९ | ३७३८.७२ 
तृणधान्य 


टक 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत अन्नधान्य पिके व गळीतधान्य व तेलताड पिकांकरिता अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी सन २०१९-२० या वर्षातील केंद्र शासनाने पुनर्जिवित करुन दिलेला निधी सन २०२०-२१च्या 
तरतूदीमधून खर्च करण्यास संदर्भ क्र.१० व ११ येथील अनुक्रमे दि.२६/११/२०२० व दि.०२/१२/२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये आतापर्यंत खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यात आला आहे- 


(रु.लाखात) 
अ. | अभियान । केंद्र/राज्य a वित्त अन्नधान्य गळित एकूण वितरणास 
क्र तरतुद विभागाकडुन | पुनर्जिवीत । धान्य वितरीत | उपलब्ध 
निधी निधी वितरण | पुनर्जिवीत | निधी निधी 
वितरणास निधी 
मान्यता वितरण 
i रा.अ.सु.अ. किंद्र (२४०१७१०५ | २००० ६०% (१२००) | ३९९.०१० १९०.६२१ ।५८९.६३१ ।६१०.३६९ 
(अन्नधान्य व राज्य (2¥09B 998) । Coo १००% (८००) | २६२.८०३ १२७.०८ ३८९.८८३ | ४१०.११७ 
गळितधान्य 
पिके) 


सन २०२०-२१ करिता केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.७ येथील दि.०१/०६/२०२० च्या पत्रान्वये अभियानांतर्गत 
पहिल्या हप्त्यात तिन्ही प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्याचा ₹७०१६.७६ लाख निधी वितरीत केलेला आहे. कृषि 
आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र.८ येथील दि.०३/०६/२०२० च्या पत्रान्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता मागणी 
केल्याप्रमाणे तसेच वित्त विभाग व सामाजिक न्याय विभागाने मान्यता दिल्याप्रमाणे केंद्र हिस्सा रु.५६०.०७९ 
लाख व राज्य हिस्सा रु.३७०.१४२ लाख असा आवश्‍यक एकूण रु.९३०.२२१ लाख निधी वितरीत करणेबाबत 
शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे- 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२०-२१ करीता कृषी उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता 
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹९३०.२२१ लाख (रुपये नऊ कोटी तीस 
लाख बावीस हजार शंभर फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषी) पुणे, यांना अर्थसंकल्पीय 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.४१/४अओ 


वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य 
हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(रु.लाख) 
अ. । राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
क्र. | अभियान-अन्नधान्य पिके केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) Rare 
Em भात १४.९१५ ९.९४२ २४.८५७ 
२ गहू १२.७५३ ८.५०९ २१.२६२ 
३ कडधान्य ४६२.०८३ ३०८.०५२ ७७०.१३५ 
४ भरडधान्य (मका) १६.५९८ ११.०६२ २७.६६ 
4 पौष्टिक तृणधान्य ५३.७३० ३२.५७७ ८६.३०७ 
एकूण ५६०.०७९ ३७०.१४२ ९३०.२२१ 


२. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्याचा ₹५६०.०७९ लाख 
रुपये पाच कोटी साठ लाख सात हजार नऊडी फक्त) निधी व राज्य हिस्याचा ₹३७०.१४२ लाख 
रुपये (तीन कोटी सत्तर लाख चौदा हजार दोनशे फक्त) निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०२०- 
२१ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


केंद्र हिस्याचे लेखाशिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 


३ 


मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 

(00) (०५) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

(केंद्र हिस्सा) (६० टक्के) (अनुसूचित जाती 


मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

(००)(७८९) अनुसूचीत जाती उपयोजना 

(00) (०६) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 

राज्य हिस्सा) (४० टक्के) (अनुसूचित जाती 


उपयोजना) (२४०१ 8१०५), ३३ अर्थसहाय्य 


उपयोजना (२४०१ 8११४), ३३ अर्थसहाय्य 


सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 
अ.क्र स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
a आयुक्तालय आयुक्‍त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१ कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.४१/४अओ 


४. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण ₹९३०.२२१ 
लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PEMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय वितरीत करावा. 

५. या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा 
तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव (कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात येईल. 

६. सदर शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.३०२/२०२०/व्यय-१, दि.०९/१२/२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, 
२०२० नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०१२८१३०२५३७३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRI AND ADF 


M A H AV E E R DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2 5209c984c1 1429291 2b642bdfd32282e4276FD554 1f4f9212 
3 
BALASAHEB ZENDAGE = 
s 8 
ह cn=MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
05'30' 


Date: 2021.01.28 13:07:33 + 


(महावीर झेंडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


B01588C0BB093738788C0382DB2C2FAD747357, 
3B272129CD 1382853268481 CB2CEEE1F236D393ACEC 


प्रति:- 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
९. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 
qo. आयुक्‍त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०२०/प्र.क्र.४१/४अओ 


१४. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१५. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१६. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२१. निवड नस्ती-४अओ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


